राज्याचे नवीन SIH व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन 
धोरण तयार करण्यासंदर्भात राज्य शासनास 
शिफारशी करण्याकरीता समिती स्थापन 
करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्र. असंधो-२०२२/प्र.क्र.१८२/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जुले,२०२३ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्र. असंधो-२०२२/प्र.क्र १८२/उद्योग-२,दिनांक ०८/०२/२०२२ 


शासन पूरकपत्र :- 

महाराष्ट्राचे नवीन अवकाडा व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण तयार करण्यासाठी शासनास 
शिफारसी करण्याकरिता विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८/०२/२०२३ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये श्री. शोषाद्री विश्वनाथन,चिफ 
न्यू बिझनेस डेव्हलपमेंट ऑफीसर अँट डोरफ केटल, ट्रेंटर,गरुडा -युएव्ही अंड आरएफएलवाय 
STRAT , मुंबई, यांचा “सदस्य” म्हणून VAST करण्यात येत आहे. 

सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७०६१७५४५०८०१० असा आहे. सदरचे शासन पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY cm 

SHAMKANT : 

DEGAONKAR : 
(संजय देगांवकर) 

सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 

\VERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
411203600९ 


8577584104: 8505850410 
487१330401, cn=SANJAY 
R 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मेट्रो सिनेमा, मुंबई. 


६. आयुकत, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता उपक्रम आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः असंधो-२०२२/प्र.क्र.१८२/उद्योग-२ 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

८. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयळ टाऊनशिप लि., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, मुंबई. 


१०. डॉ. विजय पागे, संचालक, ब्रम्हा रिसर्च फाऊंडेशन, ५०१, एस.जी.रहेजा ऑडीटोरियम, 
पटवर्धन 


उद्यान जवळ, वांद्रे (प), मुंबई- ४०० ०५२. 
११. श्री. शेषाद्री विश्वनाथन,चिफ न्यू बिझनेस डेव्लहपमेंट ऑफीसर अँट डोरफ Hes, 
SCY, WHS, JV AS आरएफएलवाय इनोव्हेशन, मुंबई. 
१२. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांचे प्रतिनिधी 
१३. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री (फिक्की) यांचे प्रतिनिधी. 
१४. अर्नेस्ट अँन्ड यंग या सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी 
१५. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


१६. सह सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय्य सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


